ब्रॉड बॅण्ड कनेक्ानचे देयकासाठी 
बी.एस.एन.एल. कंपनीला निधी वितरित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.१४/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक:- १३ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा :- 


शासन पत्र क्रमांकः ईगव्ह-१५१७/प्र.क्र.२१/संगणक, दि. ६.११.२०१७ 

शासन पत्र क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.१४/संगणक, दि. २१ मार्च, २०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक:ईगव्ह-१५१७/प्र.क्र.२१/संगणक, दि.२७ सप्टेंबर, २०१७. 

आयुक्‍त शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.ईगव्हर्नन्स/२०१७-२०१८/ 
बीएसएनएल/ आस्था क १४३, दिनांक ७ ऑगस्ट, २०१८. 


Ee) 


AD 


Cc AN 
~~ > wr — 


प्रस्तावना :- 


ई-गव्हर्नन्स योजनेअंतर्गत शालार्थ प्रणाली, सरल प्रणाली, संच मान्यता, वैयक्तिक 


मान्यता, समायोजन, युडाईस, बिम्स, आरटीई अंतर्गत २५% Waar इत्यादी साठी शालेय शिक्षण व 


क्रीडा विभागाच्या राज्यस्तरीय कार्यालयापासून ते तालूकास्तरापर्यंतच्या क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी 


ब्रॉड बॅण्ड कनेक्हान बी.एस.एन.एल. कंपनीने उपलब्ध करुन दिलेले आहे. त्यानुषंगाने ब्रॉड बॅण्ड 


कनेक्छानच्या शुल्काकरीता बी.एस.एन.एल. कंपनीला निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
ब्रॉड बॅण्ड कनेक्ठानचे देयकासाठी बी.एस.एन.एळल. कंपनीला द्यावयाची रक्‍कम sto 
तत्क्यात देण्यात आली आहे. 
अ.क्र कंपनीचे नाव देयक कालावधी देयकाची एकूण रक्‍कम 
श्‌ बी.एस.एन.एल. सन २०१७-२०१८ रु. ९८,१७,७३८/- 
on सन 2092-2098 रु. ५८,२५,०००/- 
(प्रथम सहामाहीसाठी) 
(दि.०१.०४.२०१८ ते ३०.०९.२०१८) 
एकूण:- रु.१,५६ »४२,७२८/- 


(अक्षरी रुपये एक कोटी छप्पन्न लाख बेचाळीस हजार सातठऱी अठ्ठावीस फक्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.१४/संगणक 


बी.एस.एन.एल. कंपनीला रुपये १,५६,४२,७२८/- इतकी रक्‍कम अदा करण्यास शासन 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण,८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२ H ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन 


२०१८-१९ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी व शिक्षण संचालक, (माध्य.व उच्च माध्य.) यांना आहरण व संवितरण 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८१३१२४५२४११२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


DN: c=IN, 1t Of Maharashti School Educati 
Wa | a h Uu a l And Sports Dep alCode=400032, st=M hi 
25. 


4.20=82e1d6f07c5cabf5884958ee70015d36b35b2c07e9700F 
62cba2439a8 1 b4be4, 


Nanal क यि 
(स्वाती नानल) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) अ.मु.स., वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२) अ.मु.स., शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्विय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्र.स., माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४)आयुक्‍्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


५)आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६) महाळेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९) निवडनस्ती- संगणक 


पृष्ठ २ पैकी २ 


